लातूर जिल्ह्यातील निलंगा 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्ञती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८(भाग-१)/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, २०२३ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. ना/प्रआ./२८३, दि.१३/०१/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
प्रजिमा-४६ कोकळगांव-सरवडी- ग्रामीण arc | (०/०० ते ४/०० २२.०० | प्रमुख जिल्हा 
प्रजिमा-४७-आनंदवाडी-अंबुलगा वि. ४.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१०९ 
प्रजिमा-१७-हनुमंतवाडी-हेदरवाडी- | इतर जिल्हा | (०/०० ते १८/००) 
रा.मा.-२४०-हरिजवळगा-प्रजिमा- मार्ग-९१ १८.०० कि.मी 


४५-उस्तुरी-टाकळी-कडमुळी- 
प्रजिमा-४८-माळेगां- क ते 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८(भाग-१)/नियोजन-२ 


आनंदवाडी (कनार्टक हद्द) रस्ता. (ता. प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ४८ मधील 
निलंगा) १५/०० ते १५/५०० = 0.400 कि.मी. 
ओवहरलॅप लांबी. 

२. जिल्हा सरहद्द (नाईचाकुर) | इतर जिल्हा | (0/oo ते ६/०० | ३५.२०० । प्रमुख जिल्हा 
डोंगरगांव-प्रजिमा-१७-हालसी मार्ग- ९३ चा भाग | ६.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११० 
हालसीवाडी-हासुरी-थु.रा.मा.-२४० । इतर जिल्हा । (२/०० ते ७/०० 
ERR बु.-उस्तुरी-वाकसा-प्रजिमा- |मार्ग-९५ चा भाग | ५.०० कि.मी. 
४७-बोरसुरी-मानेजवळगा-राममा-  ।ग्रामीण मार्ग-८३ | (०/०० ते ५/०० 
७५२ के. (औराद शा.) रस्ता. (ता. ५.०० कि.मी. 
निलंगा) ग्रामीण मार्ग-८४ | (०/०० ते ४/०० 

४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-८९ | (०/०० ते ११/००) 

११.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५७ | (०/०० ते ४/२००) 

४.२०० कि.मी. 
प्रजिमा-४७ मधीळ ४.०० कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी. 

३. जिल्हा सरहद्द (जाजनमुगळी) रा.मा.- | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) | २१.२०० | प्रमुख जिल्हा 
२४०-कासारशिरसी-बडुर- १०१ ३.०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-१११ 
कासारबालकुंदा-रा.मा.-२३७ इतर जिल्हा | (६/०० ते २४/२००) 

(तांबाळ) रस्ता. (ता. निलंगा) मार्ग-९३ चा भाग | १८.२०० कि.मी 
रा.मा.-२४० Ale ४.०० कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी. 

४. निलंगा-(रा.मा.-२४८) रा.मा.-२४०- | इतर जिल्हा | (0/00 ते २१/७००) | २१.७०० । प्रमुख जिल्हा 
सिंदखेड-गुंजरगा-येळनुर मार्ग-९२ 29.900 कि.मी कि.मी. । मार्ग-११२ 
चांदोरीवाडी-टाकळी-चिलवंतवाडी- 
कासारबुलकुंदा-सरदारवाडी-रा. रा.मा. क्र.२३७ मधील १.५०० कि.मी. 
मा.-२३७-हल्लाळी ते कर्नाटक हद्द | ओव्हरलेप लांबी. 
रस्ता.(ता. निलंगा) 

ष्‌. जवळगा-प्रजिमा-४३-शिरोळ. इतर जिल्हा | (४/०० ते १५/५००) | ४९.९०० | प्रमुख जिल्हा 
वांजरवाडा-काटेजवळगा-केदारपूर- | मार्ग-८३ ११.५०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-११३ 
रा.मा.२३८ ते सावनगिरा-हंगरगा- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ५/०० 
प्रजिमा-४२ ते हलळगरा-तगरखेडा- | मार्ग-८५ ५.०० कि.मी 
औराद-ठऱहाजानी-(कर्नाटक राज्य | इतर जिल्हा | (८/०० ते १६/०० 
ee) कोटमाळ-प्रजिमा-४८ ते | मार्ग-८४ ८.०० कि.मी 
ताडमुगळी-चिलवंतवाडी- ग्रामीण मार्ग-११ | (०/०० ते ४/०० 
पिरुपटेलवाडी ते प्रजिमा ते ४.०० कि.मी 
कासरबालकुंदा-रा.मा. २२३७ नेलवाड ग्रामीण मार्ग-८९ (0/०० ते २/५००) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८(भाग-१)/नियोजन-२ 


ते MRS रस्ता. (ता. निलगा) 


२.५०० कि.मी 


ग्रामीण मार्ग-८७ | (०/०० ते ५/०० 
५.०० कि.मी 


मार्ग-८९ २.५०० कि.मी 


इतर जिल्हा । (८/५०० ते ११/००) 


ग्रामीण मार्ग-९७ | (०/०० ते ४/०० 
४.०० कि.मी 


ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते ७/४००) 
१०३ ७.४०० कि.मी 


प्रजिमा-४२ मधील १.०० कि.मी, 
प्रजिमा-४७ Helles ०.५०० कि.मी., 
रामा.२३७ मधील २.०० कि.मी अशी 
एकूण ३.५०० कि.मी. ओव्हरलॅप 
लांबी. 


एकूण 


१५०.०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 


दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०६४.४७५ + 
१५०.००) म्हणजेच २२१४.४७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९५.९०० 


कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( १२२४.००- ९५.९००) म्हणजेच ११२८.१०० कि.मी. इतकी 
होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबी ५४.१०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(३६०१.७६०- ५४.१००) म्हणजेच ३५४७.६६० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२५१७०५०१९३१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


GANPAT SANDIPAN ळा 
2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383a12fed6 


KACHARE 


-ff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Mah. 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9F0D137FE 
ABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 
KACH 

Date: 2023.10.25 17:08:18 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 


शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८(भाग-१)/नियोजन-२ 


३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, लातूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२) जिल्हाधिकारी, लातूर. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
५) संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


